be SPA ae yx; 
"४७४५९१७, De IL LEI LIE QL CELE 


रस्ता सुरक्षा अभियान राबविण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग, 
शासन परिपत्रक, क्रमांक : एमव्हीआर-१२९२/प्र.क्र.२२२/परि-२, 
जागतिक व्यापार केंद्र, ३० वा मजला, कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५. 
दिनांक : २० डिसेंबर, २०१२. 


शासन परिपत्रक :- 
मोटार वाहन अपघातास परिणामकारकरित्या आळा घालण्याच्या दृष्टोकोनातून विविध 


उपाययोजना शासन स्तरावर राबविल्या जातात. SETA, राज्यात रस्ता सुरक्षा अभियान दरवर्षा 
जानेवारी महिन्यामध्ये राबविले जाते. या अभियानाअंतर्गत परिवहन विभाग, पोलीस विभाग, आरोग्य 
विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शालेय शिक्षण विभाग वब इतर संबोधत संघटना यांच्या 
सहकार्याने रस्ता सुरक्षिततेसाठी प्रचार, जनजागृती ब जनप्रबोधनाकांरेता कार्यक्रम आयोजित 
करावयाचे असून त्याकरिता शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार दिनांक १ जानेवारो, २०१३ ते दिनांक 
१५ जानेवारी, २०१३ या कालावधीत रस्ता सुरक्षा अभियान-२०१३ सर्व राज्यभर राबांबण्यात यावयाचे 
आहे. 


२. जनसामान्यांच्या मनात रस्ता सुरक्षा संदर्भातील गांभीयंपूर्वक जागृती निर्माण करण्यासाठी रस्ता 
सुरक्षा अभियानातंर्गत सोबत जोडलेल्या विवरण पत्राप्रमाणे ठरविलेल्या कृती कार्यक्रमाच्या संदर्भातील 
मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी संबंधित विभागांच्या खाते प्रमुखांनी करावी. 

३. प्रत्येक जिल्हयासाठी जिल्हा रस्ते सुरक्षा समिती गठीत करण्यात आलेल्या आहेत. या 
समितीने रस्ता सुरक्षा अभियान-२०१३ बाबत समितीची बेठक घेवून संबंधित विभागांना निदेश द्यावेत 
ब हे अभियान यशस्वी करावे. 


४. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई aA अपर 
पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी समन्वयक म्हणून कार्यवाही करावयाची 
असून याबाबत केलेल्या कार्यबाहीचा अहबाल शासनास सादर करण्यात यावा. 


महराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 


2187 
(भि.रा. वाढवे) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रतिः 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, (कृ.मा.प.) 


मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, 

सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

मुख्य सचिव, 

अपर मुख्य सचिव (गृह), 

अपर मुख्य सचिब, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, 

अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, 

प्रधान सचिब (अ व सु), गृह विभाग, . 

प्रधान सचिव (परिवहन), गृह विभाग, 

प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, 

प्रधान सचिव, उच्च ब तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, 

सचिव, सार्बजानक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 

प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, 

सचिव, वैद्यकिय शिक्षण, 

अपर पोलीस महासंचालक (वाहतुक), 

परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई परिवहन उपक्रम, मुंबई , 

उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकोय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळ, मुंबई. 
व्यबस्थापकोय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. 
संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, ठाणे/नाशिक/पुणे/नागपूर 

सर्व बिभागीय आयुक्त, 

शिक्षण संचालक, (प्राथमिक व माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व जिल्हाधिकारी, न 

सर्व पोलीस आयुक्‍त, 

सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त, 

सर्व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक, 

सर्व विभागीय नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळ, 

सर्व प्रादेशिक परिबहन अधिकारी, 

सर्व उप आयुक्‍त, महानगरपालिका/मुख्याधिकारी, नगर पालिका/परिषदा, 
मालबाहतूकदार संघटना (संबंधित प्रादेशिक/उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत) 
. संग्रहा 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्रमांक: एमव्हीआर १२१२/प्र. क्र.२२२/परि- २, 
दिनांक: २० डिसेंबर, २०१२ चे विवरणपत्र 


१) चौक सभा घेणे :-महत्वाच्या ठिकाणी चौकसभा घेवुन वाहन चालकांना मोटार वाहन 
कायदा व सुरक्षितरित्या वाहन चालविण्याची माहिती देणे. 


२) बॅनर्स लावणे:- आपआपल्या हद्दीत महत्वाच्या ठिकाणी सहजपणे दिसु शकतील 
अशाप्रकारे बॅनर्स लावणे. 


३) माहितीपत्रके, हॅन्डबिल:- माहितीपत्रके, हॅन्डबिल यांचे वाटप करणे. 


४) वाहन चालकांसाठी वाहतुक प्रबोधनपर कार्यशाळा आयोजित wel: शहर” 
जिल्हा वाहतुक व महामार्गावरील महामार्ग पोलीस केंद्रावर वाहतुक प्रबोधनपर कार्यशाळा 
आयोजित करून चालकांना त्याचप्रमाणे नागरिकांना तसेच शालेय विदयार्थ्यांना वाहतुकीचे 
नियम, प्रवाशांची सुरक्षितता इत्यादीबाबत माहिती देणे. 


५) रिफलेक्टर लावणे:- महामार्गावरून जाणा-या वाहनांना तसेच बेलगाडयांना रिफलेक्‍्टर 
लावणे. 


६) विशेष मोहिम :-विशेष मोहिमा आखुन वाहतुक कायदयांतर्गत परिणामकारकरित्या 
केसेस करणे. उदा. मद्यपी वाहन चालकांवर कारवाई. 


७) मोटार वाहन केसेस :-अवैद्य प्रवाशी वाहतुक, ओव्हरलोडिंग इत्यादी केसेस 
परिणामकारकरित्या करणे, सराईतांचा परवाना, लायसन्स रद्द करणे. 


८) रस्ता सुरक्षिततेबाबत जनजागृती करणे 


९) अपघाताच्या घटनेस कारणीभुत ठरणा-या घटकांची माहिती देवुन त्यावर मोटार वाहन 
कायदयानुसार कारवाई करण्यासाठी स्थानिक पोलीस दल व ट्राफिक पोलीसांसोबत संयुक्‍त 
मोहीम राबविणे. 


१०) दुरध्वनीक्रमांकाचे बोर्ड :-हद्दीतील रूग्णालये, अँम्बुलन्स, क्रेन, पोलीस ठाणे, इत्यादीचे 
दुरध्वनी क्रमांक असलेले बोर्ड, अपघातग्रस्तांच्या मदतीसाठी महामार्गावर लावणे. पोलीस 
ठाणे हद्द दर्शाविणारे बोर्ड सीमेवर लावणे. 


१९) मोटार अपघात दाव्याची माहितीः- मोटार अपघात दाव्याच्या संदर्भात माहिती व 
मार्गदर्शनपर पुस्तिका तयार करून त्यांचे वाटप करणे तसेच पोलीस ठाणे समोर व 
महामार्गावर मोटार अपघात दाव्याच्या संदर्भात माहितीचा बोर्ड लावणे. 


१२९२) शालेय विदयार्थ्यांचे प्रबोधनः- रस्ते सुरक्षा विषयावर आपआपल्या हद्‌दीतील शाळांना 
भेटी देवुन शाळेतील विदयांर्थ्यांना माहिती देणे तसेच शालेय विदयार्थ्यांची रॅली काढणे. 


१३) व्याख्यान आयोजन :--पोलीस “परिवहन अधिकारी यांची रस्ते सुरक्षिततेच्या संदर्भात 
व्याख्याने आयोजित करणे. 


१४) वाहतुक गार्डनला भेट देणे:- ट्रॅफिक गार्डनला भेट आयोजित करणे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


१) ब्लॅक स्पॉट:-अपघात प्रवण क्षेत्राची माहिती घेवुन तेथे दुरूस्ती करणे, बोर्ड लावणे. 
२) खडडे दुरूस्ती:- रस्त्यावरील खड्डे दुरूस्त करून घेणे. 


३) साईनबोड व माहितीचे ate :-आवश्यक त्या ठिकाणी सिग्नल्स लावणे त्याचप्रमाणे 
प्रवाश्यांच्या ब वाहन चालकांच्या माहितीसाठी साईनबोर्ड a माहितीचे बोर्ड लावणे. 


४) दुभाजकाचे व रंगरंगोटीचे ara: रस्त्या वरील दुभाजकाचे काम करून घेणे व 
त्यांची रंगरंगोटी करणे. 


५) वाहतुक साधनांची दुरूस्ती:- नादुरूस्त सिग्नल्स, खराब झालेले area, ब्लिंकर लॅम्प 
इत्यादीची दुरूस्ती करणे. 


६) झेब्रा क्रॉसींग :-महत्वाच्या जंक्शनवर पादचा-यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी झेब्रा क्रॉसींगचे 
पट्टे आखून घेणे. 


७) प्रवासी मार्गदर्शक बोड लावणे. 


८) रस्ता दुरूस्तीचे ठिकाणी सावधानतेचा इशारा व उपाययोजना. 


राष्टीय महामार्ग प्राधिकरण / राज्य रस्ते विकास महामंडळ 


१) ब्लॅक स्पॉट:- अपघातप्रवण क्षेत्राची माहिती घेवून तेथे दुरूस्ती करणे, 
२) खडडे दुरूस्तीः- रस्त्यावरील खड्डे दुरूस्त करून घेणे. 


३) साईनबोर्ड व माहितीचे ate:- आवश्यक त्या ठिकाणी सिग्नल्स लावणे त्याचप्रमाणे 
प्रवाश्यांच्या व वाहन चालकांच्या माहितीसाठी साईनबोर्ड व माहितीचे बोर्ड लावणे. 


४) दुभाजकाचे व रंगरंगोटीचे om: रस्त्यावरील दुभाजकाचे काम करून घेणे व 
त्यांची रंगरंगोटी करणे. 


७५) वाहतुक साधनांची दुरूस्ती:- नादुरूस्त सिग्नल्स, खराब झालेले sey, ब्लिंकर लॅम्प 
इत्यादीची दुरूस्ती करणे. 


६) झेब्रा क्रॉसींग:- महत्वाच्या जंक्शनवर पादचा-यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी झेब्रा क्रॉसींगचे 
पट्टे आखून घेणे. 


७) प्रवासी मार्गदर्शक बोर्ड लावणे. 


८) रस्ता दुरूस्तीचे ठिकाणी सावधानतेचा इशारा व उपाययोजना. 


शाळेय शिक्षण विभाग 


१) चर्चा सत्राचे आयोजन:- सर्व महाविद्यालये व शाळांमध्ये वाहतुकीचे नियम व 
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने चर्चासत्र भरविणे तसेच व्याख्यानमाला व निबंध स्पर्धेचे आयोजन 
करणे, रस्ता सुरक्षा विषयाचा पाठयक्रमांत समावेश करणे. एनसीसी/एनएसएसच्या 
माध्यमातुन रस्ता सुरक्षा अभियान विद्यार्थ्यामध्ये पोहचविणे. 


२) चित्रकला स्पर्धा आयोजन:-शाळांमध्ये रस्ते सुरक्षा विषयावर चित्रकला स्पर्धा आयोजन 
करणे. 


३) शाळा/महाविद्यालयामध्ये जनजागृती:- निबंध स्पर्धा वक्तृत्व स्पर्धा, शिबिरे, मेळावे, 
परिसंवाद यांचे आयोजन करून सुरक्षीत वाहन चालविणेबाबत जनजागृती करणे. 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


१) तालुका स्तरावर तसेच जिल्हा स्तरावर वाहन चालकांची आरोग्य तपासणी करणे. 


२) रूग्णवाहीका पुरविणे:-अपघात ग्रस्तांच्या मदतीसाठी डॉक्टर्स स्टाफसह सुसज्ज 
रूग्णवाहीका पुरविणे. 


३) माहितीचे बो्ड लावणे:- रूग्णालये, रूग्णवाहीका इत्यादीच्या माहितीचे बोर्ड महामार्गावर 
लावणे. 


४) setae टीमः- अपघात ग्रस्तांसाठी डॉक्टरांची इर्म्सजन्सी टीम तयार ठेवणे व त्याची 
माहिती, फोननंबर महामार्गावर लावणे. 


५) वैद्यकिय शिबिरांचे आयोजन:- वाहनचालकांच्या वैद्यकिय तसेच आरोग्य तपासणीसाठी 
शिबिरांचे आयोजन करणे. 


६) चर्चासत्राचे आयोजन:- आरोग्याच्या दृष्टीकोनातुन चर्चासत्राचे आयोजन करणे. 


७) गोल्डन अवर:-अपघातातील जखमींना सुरवातीच्या पहिल्या तासात वैद्यकिय उपचार 
मिळवुन देणे. 


८) प्रथमोपचाराचे प्रशिक्षणः- अपघात ग्रस्तांना मदत करण्याच्या दृष्टीकोनातुन वाहतुक 
पोलीसांना प्रथमोपचाराचे प्रशिक्षण देणे. 


मालवाहतुकदार संघटना” असोसिएशन 


१) प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन- वाहन चालकांच्या प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन करणे. 
२) आरोग्य तपासणी- वाहन चालकांची आरोग्य तपासणी करणे 


३) रिफलेक्टर लावणे- वाहनांना रिफलेक्टर लावणे 
४) माहितीपर पुस्तिकेचे प्रकाशन व वाटप- रस्ता सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मोटार वाहन 


कायदा व सुरक्षितपणे वाहन चालविण्याच्या बाबतीत माहितीपर पुस्तिकेचे प्रकाशन व वाटप 
करणे. 


५) परिसंवादाचे आयोजन- रस्ता सुरक्षिततेच्या दृष्टीने परिसंवादाचे आयोजन करणे 
६) जनजागृती- विविध उपक्रम हाती घेवुन वाहन चालकांची जनजागृती करणे. 


७) मार्गदर्शक पत्रिकेचे वाटप- मार्गदर्शक पत्रिका छापुन त्याचे वाटप करणे. 


& 


महानगरपालिका/ नगरपालिका 
१) रस्त्यांची दुरूस्ती व देखभाल 


२) पादचा-यांकरीता सोयी-सुविधा- सिग्नल यंत्रणा अदयावत, ठेवणे झेब्रा क्रॉसींग, 
पादचा-यांसाठी फुटपाथ, फुटओव्हरब्रीज, भुयारीमार्ग इत्यादी. 


३) ब्लॅक स्पॉट- अपघाततप्रवण क्षेत्रे शोधुन त्यावर उपाययोजना करणे, रस्ते दुरूस्ती करणे. 
४) चर्चासत्राचे आयोजन- सस्ते सुरक्षीततेच्या दृष्टीकोनातुन चर्चासत्राचे आयोजन करणे. 


५) विविध उपक्रम- रस्ते सुरक्षीततेच्या दृष्टीकोनातुन विविध उपक्रम हाती घेवुन जनजागृती, 
प्रबोधन करणे. 


६) जनजागृती- वृत्तपत्रे, प्रसारमाध्यम इत्यादीतुन जनजागृती करणे. 


माहिती व जनसंर्पक संचालनालय, महाराष्ट राज्य 


१) पुस्तिका प्रसिध्द करणे- रस्ते सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातुन पुस्तिका प्रसिध्द करणे. 


२) भित्तीपत्रके- अपघातासंबधी व त्याच्या परिणामाबाबत भित्तीपत्रके एस.टी. बसेस व 
इतर प्रवासी वाहतुक वाहनांवर लावणे 


३) ठळक ठिकाणी बोर्ड लावणे- अपघातग्रस्तांना मदत करणेसंदर्भात महामार्गावर ठळक 
ठिकाणी बोर्ड लावणे. 


v 


— 


घोषवाक्ये- महामार्गावर ठिकठिकाणी वाहतुक नियमांच्या संदर्भात घोषवाक्य असलेले 
बोर्ड लावणे. 


५) सर्व एफ. एम. चित्रपटगृहे व दुरचित्र वाहिन्याशी संर्पक करून जास्तीतजास्त 
रस्ता सुरक्षा अभियानाविषयी प्रबोधन करणे. 


६) रस्ता सुरक्षा, मानवी जीवन व अपघाताविषयी जाहिरात, जनजागृती व प्रबोधन 
करणे. 


